राज्यातील सर्वोत्कृष्ट छात्रसैनिक 
मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती पुरस्कार 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः -राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र. एनसीसी- 
१९७३/३०६१७-बी, दिनांक २१.१०.१९७४ 
२. शाळेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एनसीसी-१७९५/२४४/[१८३७/९५]सा.शि-५, 
दिनांक ०४ जून, १९९७. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.राछासे २७१७/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-३, 
दिनांक १९ डिसेंबर, २०१३. 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांचे पत्र क्र.राछासे/शिष्यवृत्ती/२०१९-२०/(१५)/का-५, 
दिनांक १७ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागातील सर्वोत्कृष्ट 
छात्रसैनिकांना (मुली व मुले) उत्तेजनार्थ शिष्यवृत्ती पुरस्कार प्रदान करण्याची योजना संदर्भ क्र. 
(१ येथील शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. तद्नंतर संदर्भ क्र. (२) व क्र. (3) येथील 
शासन निर्णयान्वये सर्वोकृष्ट छात्र सैनिक मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती पुरस्कार देण्याबाबतच्या 
प्रचलित सुत्रामध्ये व दरात वेळोवेळी बदल व सुधारणा करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत वरिष्ठ 
विभागातील छात्रसैनिक मुळे व मुलींना प्रत्येकी रु.१,५००/- व कनिष्ठ विभागातील छात्रसैनिक 
मुले व मुलींना प्रत्येकी रु.१,०००/- या दराने शिष्यवृत्तीचे दर निश्चित केलेले आहे. संदर्भ क्र. (४) 
अन्वये आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी सर्वोकृष्ट छात्र सैनिक मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती 
पुरस्कार देण्याकरीता रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
याअनुषंगाने सर्वोकृष्ट छात्र सैनिक मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती पुरस्कार रकमेस मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई यांनी पाच गट प्रमुख, 
गटमुख्यालयातीळल एकूण ५९ सर्वोकृष्ट छात्रांची निवड केली आहे. यामध्ये वरीष्ठ गटातील १६ 
छात्रांचा (मुले-मुली) आणि कनिष्ठ गटातील ४३ छात्रांचा (मुले-मुली) समावेश आहे. खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वरिष्ठ गटातील १६ छात्र सैनिकांना (मुले-मुली) प्रत्येकी रु.१,५००/- 
व कनिष्ठ गटातील ४३ छात्र सैनिकांना (मुले-मुली) प्रत्येकी रु.१,०००/- प्रमाणे एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 


करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


रुपये ६७,०००/- ( रुपये सदुसष्ट हजार wad ) इतक्या रकमेचा शिष्यवृत्ती पुरस्कार प्रदान 


क्र. गट मुख्यालयाचे नांव छात्राचे नांव शाळा / महाविद्यालयाचे नांव । रक्कम रुपये 
१. | गट मुख्यालय, १.स्वप्निल एस. बेळखेडे | एन.के.एस. मॉडेल कॉलेज रु.६,०००/- 
राष्ट्रीय छात्रसेना, गव 
नागपूर २.अभिषेक बी. ठाकरे आर.एस.मुंडळे, धरमपेठ 
नागपूर 
. अनिकेत एस.भावे धरमपेठ सायन्स कॉलेज 
वरीष्ठ विभाग : i 
४. शिवानी डी. देशभ्रतार । प्रिया विद्याविहार कॉलेज 
(४ x १५००) = ६००० 
कनिष्ठ विभाग १. ओम एस. जाधव न्यू इंग्लिश स्कूल, नागपूर रु.६,०००/- 
(& x 1000) = ६००० | 2. रोहीत ए. गुजर मेजर हेमंत जकाते विद्यानिकेतन, 
नागपूर 
३. रितिक एस.मनेगुडधे  । मेजर हेमंत जकाते विद्यानिकेतन, 
नागपूर 
४. क्षितिज जे. कुंभारे मेजर हेमंत जकाते विद्यानिकेतन, 
नागपूर 
५. अनुकुल के. बिसेन सी.पी.अँण्ड बेरार हायस्कूल, 
नागपूर 
६. पायल प्रभाकर बोरकर | मेजर हेमंत जकाते विद्यानिकेतन, 
नागपूर 
२. | गटमुख्यालय, १. संजना सुनिल तिवारी । महाराष्ट्र कॉलेज, भायखळा रु.१,५००/- 
राष्ट्रीय छात्रसेना, 
मुंबई-ब 
वरीष्ठ विभाग 
(9 x 9400) = १५०० 
कनिष्ठ विभाग १. अंशु नागेंद्र झा फेलोशिप स्कुल रु.३,०००/- 
(3x 9000) = 3000 | 2. फरहान सादीक te = | फेलोशिप स्कुल 
३. नव्या शोट्टी RETA स्कुल, ठाणे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 


(92x9000)= १२००० 


४. आयुष सतिश वाणी 


आर.टी. काबरे विद्यालय, एरंडोल 


4. Waal छोटु झांबरे 


६. कुणाल सतिष चौधरी 


आर.टी. काबरे विद्यालय, एरंडोल 


आर.टी. काबरे विद्यालय, एरंडोल 


३. | गटमुख्यालय, १. समिर मारुती तळेकर |। गोगटे कॉलेज, रत्नागिरी रु.७,५००/- 
राष्ट्रीय छात्रसेना, ae —— 
कोल्हापूर २. गणेश हिंदुराव RIS | डी.जी.कॉलेज, सातारा 
ल 
दाल ३. त्रध्षिकेश निवास लोहार | बळवंत कॉलेज, विटा 
वरीष्ठ विभाग 
४. गणेश शशिकांत Brie | एस.बी.एम. कॉलेज, रहिमतपूर 
(५५१५००) = ७५०० 
५. रुतुजा हनमंत पवार डी.जी.कॉलेज, सातारा 
कनिष्ठ विभाग १.चेतन राजगोंडा जैन एल.एन.एम.हायस्कुल,जयसिगपूर | रु.१०,०००/- 
(40 x 9000) = २.सतेजसिंग सतिडासिंग | एल.एन.एम.हायस्कुल,जयसिंगपूर 
१०००० शिलेदार 
3.विवेक उदय गंगधर एल.एन.एम.हायस्कुल,जयसिगपूर 
४.प्रज्योत प्रदीप शिंदे एल.एन.एम.हायस्कुल, 
जयसिंगपूर 
५.सुयोग जयवंत पाटील । विद्यामंदीर हायस्कुल, इस्लामपूर 
६.तेजस प्रशांत पाटील विद्यामंदीर हायस्कुल, इस्लामपूर 
७.मयुर सोनल सावंत लोहीया हायस्कुल, कोल्हापूर 
८.गुरु बजरंग माने अनंत इंग्लिश स्कूल, सातारा 
९. देवेन दिपक फुले अनंत इंग्लिश स्कूल, सातारा 
१०. अपूर्वा चंदर मालवेकर | उषाराजे हायस्कुल, कोल्हापूर 
४. | गटमुख्यालय, १. आदीत्य मिलींद dese | आर.टी. काबरे विद्यालय, एरंडोळ | रु.१२,०००/- 
राष्ट्रीय छात्रसेना, = aaa 
nae २. पियुष प्रशांत लांडगे आर.टी. काबरे विद्यालय, एरंडोल 
औरंगाबाद 
क 3. चारुदत्त मनोज पाटील | SIRT. काबरे विद्यालय, एरंडोल 
कनिष्ठ विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 


७. वैभव संजय नाथजोगी 


आर. के. चितळे माध्यमिक 
विद्यालय, धुळे 


८. रोहीत सुरेश झाल्टे 


आर. के. चितळे माध्यमिक 
विद्यालय, धुळे 


९. रोहीत हिरालाल माळी 


आर. के. चितळे माध्यमिक 
विद्यालय, धुळे 


१०. पवन पुनमचंद सूर्यवंशी 


आर के चितळे माध्यमिक 
विद्यालय, धुळे 


११. अक्षय अनिल यादव 


केएसके न्यू सिटी हायस्कुल, धुळे 


3. हिमांशु पुरुषोत्तम कडू 


श्री.देवरावदादा हायस्कुल, तिवसा 


४. सुयोग प्रविण टिचुकले 


श्री.देवरावदादा हायस्कुल, तिवसा 


५. दर्शन देवीदास शिंदे 


न्यू. इंग्लिश स्कुल, जामनेर 


६. निरज भागवत सोनवणे 


महात्मा गांधी विद्यालय, वरणगांव 


७. विनय गजानन सोनवणे 


महात्मा गांधी विद्यालय, वरणगांव 


१२. विकास भगतसिंग आर के चितळे माध्यमिक 
वळवी विद्यालय, धुळे 
५. | गटमुख्यालय, १. अजय संजय पाटील एसीएस कॉलेज, जामनेर रु.९,०००/- 
राष्ट्रीय छात्रसेना, —— 
उसण २. प्रमोद नवल पाटील एएससी , धारनगांव 
अमरावती 
ao 3. तुषार किशोर मोरे धनाजी नाना महाविद्यालय, 
वरीष्ठ विभाग 
फैजपूर 
(६१५००) = ९००० 
४. दुर्ग अशोक महाजन | धनाजी नाना महाविद्यालय, 
फैजपूर 
५. TOIT संतोष वाघ एसीएस कॉलेज, जामनेर 
६. शुभागी नंदकिशोर टुले | श्री. शिवाजी कॉलेज, अमरावती 
कनिष्ठ विभाग १. निखिल आनंद तायडे । ज्योती विद्या मंदीर, सांगवी रु.१२,०००/- 
(92 x9000) = २. निखिल हेमंत पाचपांडे । एस.ए.जी. हायस्कुल, सावदा 
१२००० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 


८. वैदांत अनिल कायंदे । श्री.गुरुदेव विद्या मंदीर, तिवसा 


९. मोहीत शरद गवळी श्री.गुरुदेव विद्या मंदीर, तिवसा 


१०. अस्मित संजय पुनसे | श्री.गुरुदेव विद्या मंदीर, तिवसा 


११. अथर्व दिनेश निस्ताने  श्री.गुरुदेव विद्या मंदीर, तिवसा 


१२. ज्ञानेश्वरी सुनिल महात्मा गांधी विद्यालय, वरणगांव 
सोनवणे 
एकूण रु.६७,०००/- 
२. या बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये मागणी क्रमांक ई-३, २२०४- 


क्रीडा व युवक सेवा- (१०२) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम, (०१) विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य) (२२०४-००१६)-३४, शिष्यवृत्त्या/ 
विद्यावेतने यासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या दि.०८.०७.२०१९ व दि. 93.03.2020 च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 
उपरोक्‍त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी “लेखाधिकारी, क्रीडा व 
युवक सेवा, पुणे” यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर “आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे” यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरशासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२६१५१२२५८५२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


gitally signed by Swati Madhuk: 


I 
jovernment Of Maharash' | 
Wati Madhukar 2uctoninasoors ताळ 
2.5.4.20=82e 1d6f07c5cabf5884958ee70015d36b35b2c0 
: 


N a n a | 7 ie 62cba2439a81b4be4, ‘Swati 


Date: 2020.03.26 15:15:19 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
३. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२०/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-३, 


७. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे. 


९. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

११. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१२. निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


